शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे, 
बालेवाडी, पुणे येथील २५ मीटर शुटींग 
रेंजच्या अद्यावतीकरणाकरीता नविन टार्गेट 
सिस्टिम, एकल स्त्रोत निवडीचा वापर करुन 
थेट उत्पादक कंपनीचे अधिकृत विकेते मे. 
जेम इंटरनॅशनल, फरिदाबाद यांचेकडून 
खरेदी करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: क्रीडासु- ३०२०/ प्र.क्र. २२७/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३० डिसेंबर, २०२०. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग केआयपी-२३१८/ प्र.क्र. १९७ / क्रीयुसे-१, 
दि. ६ ऑक्टोबर, २०१८. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/ २०१३/ विनियम, भाग-२, 
दि. १७/४/२०१५. 
३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ 


प्रस्तावना - 

सन २००८ मध्ये युथ कॉमनवेल्थ गेम्ससाठी १० मी., २५ मी. व ५० मी. शूटिंग रेंज शिवछत्रपती 
क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहे. युथ कॉमनवेल्थ स्पर्धा संपन्न 
झाल्यानंतर आजपर्यंत या रेंजवर अनेक राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाचे आयोजन करण्यात 
आले आहे. सद्या वापरात असलेले टार्गेटवर सातत्याने सराव व स्पर्धा झालेल्या असल्यामुळे सदरचे 
टार्गेट कांही प्रमाणात खराब झालेले आहेत. सहसंचालक (क्रीडा व युवक सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
श्री.चंद्रकांत कांबळे,उपसंचाळक, श्रीमती अंजळी भागवत, श्री. गगन नारंग, श्रीमती हिना सिध्दू, 
श्रीमती राही सरनोबत, श्री. रौनक पंडित, श्री. पवन सिंग, श्री. नवनाथ फरताडे, सहाय्यक संचालक, 
श्री. संदिप तरटे, राज्य क्रीडा मार्गदर्शक या तज्ञ समितीच्या दि.१२.०१.२०१९ च्या बैठकीमध्ये सदर 
ठिकाणी २५ मी. ५० मी. शुटींग रेंजसाठी अद्यावत टार्गेट खरेदी करण्याकरीता सर्वानुमते ठरले. 


२५ मी शूटिंग रेंजवर SIUS Make Automatic Electronic Scoring Target Systems ISSF 
Phase III approved Model LS 25/50 for 25 M. बसविणे प्रस्तावित असून यास इंटरनेशनल शूटिंग 
स्पार्टस WSs (ISSA) यांनी मान्यता दिलेली आहे. अद्यावत टार्गेट सिस्टीम प्रशिक्षण व 
सरावाकरीता उपलब्ध करुन दिल्यास खेळाडूंची क्रीडाविषयक कामगिरी उंचावण्यास व दर्जदार 
होण्यास मदत होईल. 


टोकिओ ऑलिम्पिक, २०२१ करीता तसेच, यानंतर होणाऱ्या अन्य राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय खेळ 
स्पर्धाकरीता सराव करण्यासाठी शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे, बालेवाडी, पुणे येथील २५ मीटर 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु- 3020/ प्र.क्र. २२७/क्रीयुसे-१ 


रेंजचे अद्यावतीकरणाकरीता, नविन टार्गेट सिस्टिम एकल स्त्रोत खरेदी पद्धतीने स्विस एस्कॉर, 
स्वित्झर्लंड या उत्पादक कंपनीचे भारतामधील अधिकृत एकमेव डिलर मे. जेम इंटरनॅशनल, 
फरिदाबाद यांचेकडून खरेदी करण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळूंगे, बालेवाडी, पुणे येथील अस्तित्वात असलेल्या शुटींग 
रेंजमधीळ खराब झालेले टार्गेट बदलून रेंजचे अद्यावतीकरण करुन, तेथील २५ मी. शुटींग रेंज 
SIUS Make Automatic Electronic Scoring Target Systems ISSF Phase III approved Model LS 
25/40 for 25 M मॉडेलचे ४० लेन CME बसविण्यासाठी रु. 390.00 ( रुपये तीन कोटी सत्तर लक्ष 


wad) इतक्या किंमतीचे नविन टार्गेट सिस्टिम “स्विस एस्कॉर, asics” या उत्पादक कंपनीच्या 
भारतामधील अधिकृत एकमेव डिलर मे. जेम इंटरनॅशनल, फरिदाबाद यांचेकडून एकल स्त्रोत खरेदी 
पद्धतीने खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


शिवछत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळूंगे, बाळेवाडी, पुणे येथील शुटींग रेंजचे अद्यावतीकरण 
करण्याकरीता खेलो इंडीया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलन्सेस अंतर्गत अनुदान मिळणेबाबतचा प्रस्ताव 
केंद्र शासनाच्या युवा कल्याण व खेल मंत्रालयास सादर करण्यात आला आहे. सदर कामासाठी केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून यावर होणारा खर्च भागविण्यात यावा. 


एकल स्त्रोत निवड पद्धतीनुसार प्राप्त “स्विस एस्कॉर, स्वित्झर्लंड या उत्पादक कंपनीच्या 
भारतामधील अधिकृत एकमेव डिलर मे. जेम इंटरनॅशनल, फरिदाबाद” या कंपनीचा दर जादा 
नसल्याची खातरजमा त्यांनी यापूर्वी पुरवठा केलेल्या खरेदीदाराकडून करण्यात यावी. 


सदरहू शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील परिच्छेद ३.२.६ मध्ये नमूद 
तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२३०१६२३३०७६२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Mad h u ka r DN: c=IN, ०6 mee an tra, ou=School 


ICode=400032, st=M hi 
2.5.4.20=82e1d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2 


Na n al 07€9700fe62cba2439a81b4be4, cn=Swati Madh 


i 
Date: 2020.12.30 16:27:39 +05'30 


(स्वा.म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु- 3020/ प्र.क्र. २२७/क्रीयुसे-१ 


२. मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 

३. मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर, 

९. वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१०. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. सर्व SIMA GH, HIS! व युवक सेवा (क्रीडा व युवक सेवा,संचाळनालयामार्फत). 
१३. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा व युवक सेवा,संचाळनालयामार्फत). 

१४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१, क्रीयुसे-२ व क्रीयुसे-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


